RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 

[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये ९ .०० 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - ब 

बुधवार , जून ८ , २०२२ / ज्येष्ठ १८ , शके १ ९ ४४ 

असाधारण क्रमांक २०६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 

( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 

गृह विभाग 

मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक ८ जून , २०२२ . 

अधिसूचना 

महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम . 

क्रमांक बीपीए -०२२२ / प्र.क्र .५४ / राउशु -२ . – ज्याअर्थी , मुंबई विदेशी मद्य नियम , १ ९ ५३ मध्ये आणखी सुधारणा करून खालील 
नियम तात्काळ अंमलात आणले जावेत आणि म्हणून , महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम ( १ ९ ४ ९ चा मुंबई २५ वा ) मधील कलम १४३ च्या 
पोट - कलम ( ३ ) च्या परंतुकाद्वारे तरतूद केल्याप्रमाणे पूर्वप्रसिध्दीशिवाय हे नियम करण्यात यावेत , असे महाराष्ट्र शासनास वाटते ; 

त्याअर्थी , आता , महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम ( १ ९ ४ ९ चा मुंबई २५ वा ) चे कलम १४३ चे पोट - कलम ( ३ ) च्या परंतुकासह 
पोट - कलम ( २ ) च्या खंड ( फ ) आणि ( ह १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबत महाराष्ट्र शासनास समर्थ 
करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , मुंबई विदेशी मद्य नियम , १ ९ ५३ मध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी 
खालीलप्रमाणे नियम करीत आहे , ते असे 

१. या नियमांना मुंबई विदेशी मद्य ( तिसरी सुधारणा ) नियम , २०२२ असे संबोधण्यात यावे . 

२. मुंबई विदेशी मद्य नियम , १ ९ ५३ या नियमांना जोडलेल्या नमुना एफएल- II मधील अट क्रमांक ५ नंतर खालील अट समाविष्ट 
करण्यात यावी 

- 

“ ५ अ . ( १ ) - अनुज्ञप्तीधारक त्याच्या अनुज्ञप्तीचे नाव नामफलकावर देवनागरी लिपीतील मराठी भाषेमध्ये खालीलप्रमाणे दर्शवेल 
--विदेशी मद्य विक्री दुकान " 

“ उदा . नॉवेल्टी विदेशी मद्य विक्री दुकान " : 

परंतु , अनुज्ञप्तीधारकाकडे त्याच्या अनुज्ञप्तीचे नाव नामफलकावर , देवनागरी लिपीतील मराठी भाषेव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही 
भाषेतील व लिपीतील देखील असू शकेलः 

( १ ) 

भाग चार- ब - २०६-१ 


वर्ष ८ , अंक ७६ ] 


२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जून ८ , २०२२ / ज्येष्ठ १८ , शके १ ९ ४४ 

परंतु , आणखी असे की , मराठी भाषेतील अक्षरलेखन , नामफलकावर सुरवातीलाच लिहणे आवश्यक असेल आणि मराठी भाषेतील 
अक्षरांचा टंक आकार इतर कोणत्याही भाषेतील अक्षरांच्या टंक आकारापेक्षा लहान असणार नाही . 

( २ ) नामफलकावर अन्य कोणत्याही बाबी नमूद केल्या जाणार नाहीत . ” 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

युवराज ब . अजेटराव , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जून ८ , २०२२ / ज्येष्ठ १८ , शके १ ९ ४४ 

३ 

HOME DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 
Mumbai 400 032 , Dated the 8th June , 2022 . 

NOTIFICATION 

MAHARASHTRA PROHIBITION ACT . 

No. BPA.0222 / C.R.54 / EXC - 2 . Whereas , the Government of Maharashtra considers that the 
following rules further to amend the Bombay Foreign Liquor Rules , 1953 , should be brought into 
force at once , and therefore , the rules should be made without previous publication as provided by 
the proviso to sub - section ( 3 ) of section 143 of the Maharashtra Prohibition Act ( XXV of 1949 ) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clauses ( f ) and ( h1 ) of sub - section ( 2 ) 
read with proviso to sub - section ( 3 ) of section 143 of the Maharashtra Prohibition Act ( XXV of 1949 ) 
and of all other powers enabling it in this behalf , the Government of Maharashtra hereby makes 
the following rules further to amend the Bombay Foreign Liquor Rules , 1953 as follows , namely : 

1 . 

These rules may be called the Bombay Foreign Liquor ( Third Amendment ) Rules , 2022 . 

2 . 

Form FL - II appended to the Bombay Foreign Liquor rules , 1953 , after condition no . 
5 the following condition shall be inserted namely : 

" 5A . ( 1 ) The licensee shall display name of his licence on Name Board in Marathi 
language in Devnagari script as follows , namely : 

66 

Foreign Liquor Shop . " 

e.g. " Novelty Foreign Liquor Shop " : 

Provided that , the licensee may also have name of his licence on the Name Board in any other 
language and script in addition to Marathi in Devnagari script : 

Provided further that , lettering in Marathi language shall essentially be written in the beginning 
on the Name Board and the font size of the letters in Marathi Language shall not be smaller than 
the font size of the letters in any other language . 

( 2 ) No additional items shall be inscribed on said Name Board . " . 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

YUVRAJ B. AJETRAO , 
Deputy Secretary to Government . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


